महाराष्ट्र शासन 


गोंदिया जिल्ह्यातील गोंदिया तालुक्यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 


करण्याबाबत. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.११२/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-०६ जून, २०२३ 


पहावे :- मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र 


क्र. का. प्रआ/२२७८, दिनांक १८/०४/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 


गोंदिया जिल्ह्यातील गोंदिया तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना 
सन २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केळेला आहे. तसेच जिल्हा 
परिषद, गोंदिया यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ मध्ये 
समाविष्ट करण्याबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, गोंदिया यांचा ठराव विचारात घेता, 
सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, गोंदिया यांचा ठराव विचारात घेऊन गोंदिया जिल्ह्यातील गोंदिया तालुक्यातील खालील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात 
येत आहेत. 


दर्जान्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव तालुका । करावयाची एकूण दर्जोन्नती 
लांबी (कि.मी. नंतरचा क्रमांक 
१. . नवेगाव ते प्रजिमा ७ रस्ता. ०/०० ते १/५०० | 9.40 कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक-४१८ 
२. | मरारटोला ( fei) ते बलमाटोला | ०/०० ते २/०० । २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक-४१९ 
रस्ता. 
३. ।तेढवा ते ढिवरटोली ( डागोंली) | ०/०० ते २/०० । २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक-४२० 
रस्ता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.११२/नियोजन-२ 


४. | कन्हारटोला ते गिरोला रस्ता. ०/०० ते १/५०० | 9.40 कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक-४२१ 

५. | ठोन्द्रीटोला ते संजयनगर रस्ता. |। ०/०० ते १/००० | 9.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक-४२२ 

६. | गोंडीटोला (घिवारी) ते बेलटोला | 0/00 ते १/५०० | १.५० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक-४२३ 
रस्ता. 

७. । इंदिरानगर GR ते संजयनगर | ०/०० ते १/००० | १.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक-४२४ 
रस्ता. 

८. |कटंगी ते गोंडीटोला (कटंगी) | ०/०० ते १/००० | १.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक-४२५ 
रस्ता. 

९. । ठिवणी ते शिवणीटोला रस्ता. ०/०० ते २/००० । २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक-४२६ 

१०. | ०. । घिवारी ते शिवणी रस्ता. ०/०० ते २/५०० । २.५० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक-४२७ 

११. | १. | बिरसोला ते सिंगलटोली रस्ता. । ०/०० ते १/५०० | १.५० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक-४२८ 

१२. | पुजारीटोला ते कन्हारटोला रस्ता. | ०/०० ते १/५०० | १.५० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक-४२९ 

१३. | कुडवा ते प्रजिमा १० रस्ता. 0/00 ते ३/००० | ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक-४३० 

१४. । कुडवाते कटंगी रस्ता. ०/०० ते १/७०० | १.७० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक-४३१ 

१५. | कटंगी ते नागरा रस्ता. ०/०० ते ३/५०० | 3.40 कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक-४३२ 

१६. | फुलचुर ते आंबाटोली रस्ता. ०/०० ते २/००० | २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक-४३३ 

१७. | रावणवाडी - आमगांव रामा ३६५ ते | ०/०० ते १/००० | 9.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक-४३४ 
बाळाघाट गोंदिया प्रजिमा ११ 
जोडरस्ता. 

१८. | अर्जुनी रावणवाडी- आमगांव रामा | ०/०० ते ०/८०० | ०.८०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्रमांक-४३५ 
३६५ ते सावरी इजिमा ४४ 
जोडरस्ता. 

१९. | मोगर्रा ते शिरपुरटोला रस्ता. ०/०० ते २/५०० | २.५० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक-४३६ 

२०. | वटाना ते प्रजिमा १३ रस्ता. 0/00 ते १/५०० | १.५० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक-४३७ 

२१. | कंटगटोला ते छिपीया रस्ता. ०/०० ते २/००० । २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक-४३८ 

२२. | तांडा ते शिवाटोला जोडरस्ता. ०/०० ते १/५०० | १.५० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक-४३९ 

२३. | गोंदिया आमगांव रा.मा ३३५ ते | ०/०० ते ३/००० | 3.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक-४४० 
शिवाटोली रस्ता. 

२४. | जानाटोला ते गुदमा अदासी | ०/०० ते ०/६०० | ०.६०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक-४४१ 
इजिमा ४० जोड रस्ता. 

२५. | दत्तोरा Skt प्रजिमा १६ ते दत्तोरा । ०/०० ते ०/५०० | ०.५०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक-४४२ 
पोच रस्ता. 

२६. | मोरवाही इजिमा vo ते Ext प्रजिमा | ०/०० ते १/००० | १.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक-४४२ 
१६ जोड रस्ता. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.११२/नियोजन-२ 


२७. | नवरगांव खु. इर्री ग्रा.मा-७७ ते ExT | 0/00 ते २/५०० | २.५० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक-४४४ 
प्रजिमा १६ जोडरस्ता. 


२८. | पाटीलटोला ते गोडीटोला ग्रा.मा | ०/०० ते ०/६०० | ०.६०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक-४४५ 
३७३ जोड Te. 


२९. | मुंडीपारखुर्द प्रजिमा १३ ते कामठा | ०/०० ते १/५०० | १.५० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक-४४६ 
ग्रा.मा १३१ जोडरस्ता. 


30, | आसोली गोंडीटोला ते FCT] ०/०० ते १/००० | १.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक-४४७ 
ग्रा.मा.५५ जोड रस्ता. 

३१. | कामठा नवरगांवकळला इजिमा Yo | ०/०० ते १/००० | १.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक-४४८ 
ते रावणवाडी आमगांव रा.मा ३६५ 
जोड रस्ता. 

३२. | इजिमा ३२ चारगांव ते मुरपार- | ०/०० ते २/००० | २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्रमांक-४४९ 
शिरपुर जोड रस्ता. 

एकूण ५२.२००किमी . 


परिणामी, रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ मध्ये गोंदिया जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५२.२०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३८७०.३१०--५२.२००) म्हणजेच 
३९२२.५१० कि.मी. इतकी होईल 
हा शासन निर्णय » महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०६०८१४५९२२४९१८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(ग.सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्‍त, नागपूर. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर . (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 At सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा) 

३) अधीक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर . (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात 
यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

Wd :- 
१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन,मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.११२/नियोजन-२ 


२) जिल्हाधिकारी, गोंदिया. 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गोंदिया 
४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गोंदिया. 
५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
६) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७ रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

) 


८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


